महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या 
वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ... 

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ मधील नोव्हेंबर, २०२२ ते मार्च, 
२०२३ या कालावधीतील थकीत वाढीव निवृत्तीवेतन व 
वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ मधील जुलै ते सप्टेंबर, २०२३ या 
३ महिन्यांचे निवृत्तीवेतनाकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ - 


) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.१६/२०१४/३६, दि.२१.०४.२०१५, 
) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८१४/प्र.क्र.९६/२०१४/३६, दि.३१.०१.२०२३, 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
४) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.२२/२०२३/२५, दि.१७.०४.२०२३, 
५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६, दि.१६.०५.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनातील १४ हुतात्म्यांच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येकी रु.१०,०००/- 
दरमहा निवृत्तीवेतन, वार्षिक रु.५००/- प्रवासखर्च व रु.५,०००/- इतर अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी 
"मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
-१०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- (००) (०३) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील 
हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन 2023-2028 या वित्तीय 
वर्षासाठी एकूण रु.१६,३२,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 
माहे एप्रिल ते जून, २०२३ या तीन महिन्याचा खर्च भागविण्याकरीता उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून 
रु.८,०६,५००/-, इतके अनुदान संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना संदर्भ क्र.५ येथील दिनांक १६.०५.२०२३ 
रोजींच्या शासन निर्णयांन्वये वितरित करण्यात आलेले आहे. 


२. आता, वित्त विभागाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील रु.१६,३२,०००/- इतक्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ९५% म्हणजेच रु.१५,५०,४००/- इतका निधी वितरीत करुन अपेक्षित खर्च 
भागविण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यापैकी यापूर्वी वरील संदर्भ क्र.५ अन्वये एकूण १३ लाभार्थ्यांकरीता 
एप्रिल, मे व जून, २०२३ या ३ महिन्यांकरीता वितरीत करण्यात आलेला रु.८,०६,५००/- निधी विचारात 
घेता वित्त विभागाने वरीलप्रमाणे दिलेल्या मंजूरीनुसार आता रु.७,४३,९००/- इतकी रक्‍कम 
वितरणासाठी उपलब्ध झाली आहे. तथापि, जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अखत्यारितील १ लाभार्थी 
श्रीमती राधाबाई किसन गोपाळे यांचे दि.०२/०२/२०२३ रोजी निधन झाल्याने, त्यांना वरील संदर्भ क्र.५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


अन्वये एप्रिल, मे व जून, २०२३ या ३ महिन्यांकरीता निवृत्तीवेतन, वार्षिक प्रवास भत्ता व अन्य अनुषंगिक 
लाभ अदा करण्याकरीता वितरीत करण्यात आलेले रु.६५,५००/- इतके अनुदान खर्ची न पडल्याने 
शिल्लक आहे. त्यामुळे सदर अखर्चित अनुदान विचारात घेता, एकूण रु.८,०९,४००/- इतके अनुदान 
बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध आहे. यास्तव उपलब्ध असलेल्या रु.८,०९,४००/- इतक्या 
अनुदानामधून खालील तक्त्यातील रकाना ५ प्रमाणे जिल्हाधिकारी मुंबई, कोल्हापूर व रत्नागिरी 
यांचेकडील एकूण १२ लाभार्थ्यांकरीता जुले, ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२३ या तीन महिन्यांचा खर्च 
भागविण्यासाठी रु.७,२०,०००/- अनुदान व रकाना ६ प्रमाणे वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मधील थकीत 
राहिलेले वाढीव निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी (३ लाभार्थी) यांना माहे, नोव्हेंबर, 
२०२२ ते मार्च, २०२३ चे थकीत वाढीव निवृत्तीवेतन रु.१,५०,०००/- पैकी सध्या रु.६०,०००/- व 
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (१ लाभार्थी) यांना माहे, मार्च, २०२३ चे थकीत वाढीव निवृत्तीवेतन अदा 
करण्यासाठी रु.१०,०००/- असे एकूण रु.७०,०००/- थकीत वाढीव निवृत्तीवीतन असे एकूण 
रु.७,९०,०००/- (रुपये सात लाख नव्वद हजार फक्त) इतके अनुदान, संबधित जिल्हाधिकारी यांना 


वितरीत करण्यात येत आहे. 
अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०२३-२४ | माहे एप्रिल ते | निवृत्तीवेतन माहे, | माहे, नोव्हेंबर, | एकूण वितरीत 
क्र. | कार्यालयाचे | एकूण मंजूर | जून, २०२३ | जुलै ते सप्टेंबर, २०२२ ते मार्च, अनुदान 
नाव अर्थसंकल्पीय साठी २०२३ साठी २०२३चे थकीत 
(लाभार्थ्यांची अनुदान निवृत्तीवेतन व (दरमहा वाढीव 
संख्या) प्रवास भत्ता व रु.२०,०००/- निवृत्तीवेतन 
इतर अनुषंगिक प्रत्येकी) (दरमहा 
लाभाकरीता वितरीत केलेले रु.१०,०००/- 
वितरीत केलेले अनुदान प्रत्येकी) 
एकूण अनुदान (१२ लाभार्थी) वितरीत अनुदान 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
|] २ ३ शिक उक षु & fw 
1 १_| मुंबई शहर (3) १६,३२,००० १,८६,५०० १,८०,००० ६०,००० ४,२६,५०० 
२ | कोल्हापूर (८) ४,८९,००० ४,८०,००० 10| ९,६९,००० 
३ | पुणे (१) ६५५००| fT 
| 8 | रत्नागिरी (9) &4,400 ६०,००० १०,००० १४५,,५०० 
एकूण अनुदान १६,३२,००० ८,०६,५०० ७,२०,००० (90,000 94,89,000 
३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१) प्रत्येक महिन्याचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या तरतुदीच्या 
मर्यादेत ठेवावा. 


२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून 


महालेखापाल कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची 
प्रत या कार्यासनासदेखीळ पाठवावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या 
लेखाश्रीर्षाखाळीच या रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


३) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी जुले ते सप्टेंबर, २०२३ या तीनही महिन्यात अधिदान व 
लेखाधिकारी या कार्यालयाशी त्या-त्या महिन्यात संपर्क साधून बीम्स प्रणाळीवर नमूद खर्च 
खर्ची पडत असल्याची खातरजमा करुन तसे प्रमाणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या 
आत GAD-362@maharashtra.gov.in या ई-मेल वर पाठविण्याची जबाबदारी या कामाशी 
संबंधीत तहसिलदार यांची राहील. 


४. सदर खर्च, सामान्य प्रशासन विभाग "मागणी क्र-ए.५, 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०- 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- (००) 
(03) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (2234 २४९३)" या 
लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.५२/२०२२/२५, 
दि.०६.०४.२०२२ व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२३ मधील 
सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८२९१५४९४५११०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d12f2c1313143ad83 


76755d0e815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


K AD ) AM p A T | | serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20 
659CCB13144AF609F03226E90BAOC, cn=ROSHANI DINESH 


KADAM PATIL 
Date: 2023.08.29 16:03:20 --05'30' 


(रो. दि. कदम पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवऱयक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/ महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाख), मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (व्यय)/ लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२३/प्र.क्र.४१/२०२३/३६ 


५. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, 
त्यांना आवश्‍यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 

१०.सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (कार्या.३६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


